राज्यात नागपूर, अमरावती, वर्धा 
जिल्ह्यात "सिट्रस इस्टेट" ची स्थापना 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/९-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जुले, २०१९ 

वाचा:- (१) शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, क्रमांक: संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/९-अ, दिनांक ७ मार्च, २०१९. 

(२) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र. कृुआ/फलो-२/सिट्रस इस्टेट/५७७/२०१९, 

दि. १६.०३.२०१९ चे पत्र. 

शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त वाचा येथील संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील चिन्हांकनातील अनुक्रमांक 
१४ मध्ये "जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे, रायगड (अलिबाग), पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (आरोस)" ऐवजी 
"जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर, अमरावती व वर्धा" असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७२९१२२०२१९९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 


Date: 2019.07.29 12:25:57 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सचिव (कृषी) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) कुलसचिव, कृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
१२) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


w A 


SS 0 2 Oe इ वटे 


<2 


१४) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर, अमरावती व वर्धा. 

१५) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

१६) कृषी विभागातील सर्व कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ निवडनस्ती -९अ, संग्रहार्थ. 


